अधीक्षक (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या 
पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या नियमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन STAT क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.१५२/राऊशु-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०१५. 


वाचा: 
१) शासन Sea क्रमांक : इएसटी-१२०८/प्र.क्र.९८/इएक्ससी-४, दि.१७.०६.२००८ 
२) शासन आदेश क्रमांक : इएसटी-२७०९/प्र.क्र.३८/इएक्ससी-४, दि.५.०३.२०१०. 
३) शासन SIs क्रमांक : इएसटी-२७१०/प्र.क्र.३८०/इएक्ससी-४, दि.२९.०९.२०११. 
४) शासन आदेश क्रमांक : इएसटी-२७११/५३८/प्र.क्र.१६३/इएक्ससी-४, दि.२०.१०.२०११ 


आदेठा 


अधीक्षक (गट-ओ), राज्य उत्पादन शुल्क या पदावर संदर्भाधीन आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती 
दिलेल्या खालील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या नियमित करण्यात येत असून त्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन खाळीळल विवरणपत्रातील रकाना (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियमित 
पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात येत आहे 


अ.क्र. | निवडसूचीतील नांव मूळ । नियमित शेरा 
जाती प्रवर्ग प्रवर्ग | पदोन्नतीचा 
दिनांक 

aan 2 3 |e] 4 & 
| a | खुला श्री. आर. एन. कावळे [खुला ।५.०९.२००९ | कार्यरत 

२ अजा श्री. टी. ए. पवार अजा ।१.०६.२०१० | सेवानिवृत्त 

३ अजा श्री. ए. डी. निरभवणे । अजा ।१.०८.२०१० | सेवानिवृत्त 

8 खुला श्री. व्ही. सी. लोखंडे । विमाप्र | २६.०३.२०११ | सेवानिवृत्त 

५ विजाअ श्री. आर. एफ. पवार = | भजब । २६.०३.२०११ | सेवानिवृत्त 

g अजा श्री. आर. एन. फुले |।अजा ।१.०५.२०११ । सेवानिवृत्त 
खुला श्री. यु.बी. कदम खुला ।१.०७.२०११ | स्वेच्छा 

सेवानिवृत्त 

ठे अजा श्री.सी. आर. वाघ अजा ।१.०७.२०११ । सेवानिवृत्त 


९ खुला श्री. जे. बी. पाटील खुला | 94.08.2092 | सेवानिवृत्त 


शासन ATT क्रमांकः इएसटी-२७१२/प्र.क्र.१५२/ राउझु-१ 


अ.क्र. | निवडसूचीतील नांव मूळ | नियमित शेरा 
जाती प्रवर्ग प्रवर्ग | पदोन्नतीचा 
दिनांक 
नि ३ ७७ त न्क र 
| qo खुला श्री. आर. एस. परमार [खुला ।२.०६.२०१२ | सेवानिवृत्त 
।_११ | विजाअ _ | श्री. पी. के. गोसावी | भजब | १.०६.२०१३ | कार्यरत 
१२ खुला श्री. एन. एन. पाटील ।खुळला ।१.०६.२०१३ | कार्यरत 
१३ खुला श्री. पी. एस. वाळुंजकर | खुला ।१.११.२०१३ | कार्यरत 


2. 


संदर्भाधीन आदेशान्वये तदर्थ पदोन्नती fess इतर अधिकारी पदोन्नतीचे पद उपलब्ध 


होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त झाळे असल्यामुळे ज्येष्ठतेनुसार त्यांची तदर्थ पदोन्नती नियमित करण्यात 
आलेली नाही. 
2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९१४१५४१२०२५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush S Gharge 
al U ५ h DN: c=IN, o=Government Of 

Maharashtra, ou=Joint Secretary, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gharge / ase ree an 
(अं.शा.घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल - 9/2, (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
३. सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 

४. संबंधीत अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्‍त,राउशु, मुंबई.) 

५. संबंधीत अधिकारी (मार्फत आयुक्‍्त,राउशु.) 

६. कार्यासन, राउशु-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


